शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BBY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


शिवछत्रपती राज्य क्रोडा 
पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार 


सुधारीत नियमावली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 
(१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक शिछपु २०१६/प्र.क्र.२०१/१६/ 
क्रीयुसे-२; दि. १६.१०.२०१७. 
(२) शासन शुध्दिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- शिछपु २०१६/ प्र.क्र.२०१/ १६/ 
क्रीयुसे-२;, दिनांक ०८.१२.२०१७. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याबाबतच्या 
नियमावलीमध्ये सुधारणा करुन उपरोक्त दिनांक १६.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित 
नियमावली विहित करण्यात आलेली आहे. गत वर्षी पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी 
करताना उद्भवलेल्या अडचणी विचारात घेवून सदर शासन निर्ण्यामध्ये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शुद्धिपत्रक : 
शासन निर्णय दि.१६.१०.२०१७ मधिळ परीशिष्ट “अ ” मधिल नियम क्र.२ मध्ये पुढील नियम 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत: 


नियम क्र.१३ - राज्य निवड समितीने शासनास पुरस्कारार्थींची अंतिम शिफारस केल्या 
नंतर संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी संबंधिता खेळाडू/मार्गदर्शक यांचा चारित्र्य 
पडताळणी अहवाल पोलीस विभागाकडून प्राप्त करुन घेऊन क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयास सादर करावा. 

॥. नियम क्र. १४ - सदर पुरस्कारासाठी शिफारस करताना अर्जदारांची दि. १ जूले ते ३० 
जून असे वर्ष ग्राहय धरुन कामगिरी विचारात येईल. 


॥. नियमक्र.१५- शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार व अन्य पुरस्काराबाबत अंतिम निर्णय 
घेण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


iv. नियम क्र.१६- संदर्भ क्र.०१ च्या शासन निर्णयामधील सर्व पुरस्कारांसाठी पात्र खेळांपैकी 
एखाद्या खेळाचा पुरस्कार, अर्ज प्राप्त न झाल्याने अथवा पात्र उमेदवार न मिळाल्यामुळे 
पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल असेल तर तो पुरस्कार पात्र खेळाच्या 
अन्य उप प्रकारसाठी पुरस्काराची शिफारस करण्याचे अधिकार राज्य निवड समितीस 
राहतील. (अर्थसंकल्पित निधीच्या मर्यादेत) 


२. परीशिष्ट “अ” मधिल नियम क्र.४ (9) मध्ये पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येत आहेत: 

संघटक/कार्यकर्ते यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची तारीख हि दि. २५ ऑक्टोबर ते दि. १५ 
नोव्हेंबर २०१८ अशी ठेवण्यात यावी. दि. २० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत संघटक/कार्यकर्ते यांनी ऑनलाईन 
अर्जाची एक प्रत स्वसाक्षांकित करुन संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेकडे सादर करावे. दि. २१ ते 
३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी संबंधित अर्जदाराने सादर केलेल्या 
कागदपत्रानुसार त्या त्या ठिकाणी जाऊन तपासणी व पडताळणी करावी. 


३. परिशिष्ट अ-३ मधिल नियम ६, “संबंधित खेळाडूची पुरस्कार वर्षातील ३० जून रोजी संपणा-या 
वर्षासह लगतपूर्ण ५ वर्षातील आंतरररष्ट्रीय , राष्ट्रीय , वरीष्ठ राज्य अजिक्यपद स्पर्धेमधिलळ कामगिरी 
पुरस्कारासाठी विचारात घेण्यात येईल. उपरोक्त पाच वर्षांपैकी कोणत्याही तीन वर्षात संबंधित खेळाडूने 
अधिकृत राज्य संघातर्फे संबंधित खेळाच्या अधिकृत राष्ट्रीय फेडरेशन मार्फत आयोजित वरिष्ठ (सिनिअर) 
राष्ट्रीयस्तर स्पर्धेमध्ये सहभागी होवून किमान एका वर्षात पदक संपादित केलेले नसेल तर अशा 
खेळाडूंचा गुणांकना करिता विचार केला जाणार नाही.” या ऐवजी 


“संबंधित खेळाडूची पुरस्कार वर्षातील ३० जून रोजी संपणा-या वर्षासह लगतपूर्ण ५ वर्षातील 
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वरीष्ठ राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेमधिल कामगिरी पुरस्कारासाठी विचारात घेण्यात 
येईल. पाच वर्षांपैकी कोणत्याही तीन वर्षात संबंधित खेळाडूने अधिकृत राज्य संघातर्फे संबंधित खेळाच्या 
अधिकृत राष्ट्रीय फेडरेशन मार्फत आयोजित वरिष्ठ (सिनिअर) राष्ट्रीयस्तर स्पर्धेमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा 
स्पर्धा (नॅशनल गेम्स) मध्ये महाराष्ट्र प्रातिनिधिक संघातून सहभागी होवून किमान एका वर्षात पदक 
(प्राविण्य) संपादित केले आहे, अशा खेळाडूंचा गुणांकना करिता विचार करण्यात येईल. एकाच वर्षामध्ये 
वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा व राष्ट्रीय स्पर्धा (नॅशनल गेम्स आयोजित झालेल्या असतील तर त्या 
दोन स्वतंत्र स्पर्धा गणण्यात येतील.” असे वाचावे. 


४. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू परिशिष्ट अ-३.४ मधिल बाब ९ मध्ये अंतर्भूत 
असलेल्या स्पर्धा समवेत “अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा ” या स्पर्धेचा समावेश करण्यात येत आहे. 


५. परिशिष्ट अ-४ मधिल नियम ५ (१) “पात्र पुरस्कारा्थींचा क्रम ठरविताना त्यांच्या कामगिरीचे 
मुल्यमापन (किमान ५ वर्षे सातत्यपुर्ण कामगिरी, कौशल्य, विक्रम, साहसाची तीव्रता, घेतलेली जोखीम, 
काठीण्य पातळी, नैसर्गिक प्रतिकुलता, प्रतिकुल परिस्थिती यासारखी द्दष्य परिणामे तसेच संबंधित व 
इतर साहसी क्रीडा प्रकारातील योगदान, प्रशिक्षण व व्यवस्थापन विचारात घेतली जातील).” या ऐवजी 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


“ पात्र पुरस्कारासाठी खेळाडूच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करताना पुरस्कार वर्षाच्या लगतपुर्व ५ 
वर्षाची कामगिरी विचारात घेण्यात येईल. यामध्ये कौशल्य, विक्रम, साहसाची तीव्रता, घेतलेली जोखीम, 
काठीण्य पातळी, नैसर्गिक प्रतिकुलता, प्रतिकुल परिस्थिती यासारखी द्दष्य परिणामे तसेच संबंधित व 
इतर साहसी क्रीडा प्रकारातील योगदान, प्रशिक्षण व व्यवस्थापन विचारात घेतली जातील.” असे वाचावे. 


६. परिशिष्ट अ-४ मधिल नियम ७ गिर्यारोहण केलेल्या शिखरांची उंची ८००० मी. पेक्षा 
अधिक असावी.” या ऐवजी “ गिर्यारोहण केलेल्या शिखरांची उंची ६००० मी. पेक्षा अधिक असावी व 
सर्वोच्च उंची सर केलेल्या व्यक्तीस प्राधान्य देण्यात येईल.” असे वाचावे. 


७. परिशिष्ट अ-५ मधिल नियम ५ बाब क्र.२ मध्ये नमूद *एशियन पॅरा गेम्स / कॉमनवेल्थ पॅरा गेम्स 
मध्ये सहभागासाठी ८ ऐवजी १२ गुण देण्यात येतील. 


८.  परीशिष्ट “ अ-५” एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू नियम २०१७ मधिल नियम 
क्र. ६ (२) मध्ये एकलव्य पुरस्कारासाठी नमूद केलेल्या १९ खेळांमध्ये पुढील खेळांचा समावेश करण्यात 
येत आहे:- 


२०. पॅराकॅनॉई, 

२१. पॅराट्रायथलॉन 

२२. व्हील चेअर रग्बी 

२३. बॅडमिटन 

२४. बुध्दीबळ 

२५. क्रीकेट 
९. Wire “ अ-६” संघटक/कार्यकर्ते पुरस्कार नियम २०१७ मधील नियम क्र. ३ (4),” क्रीडा 
संघटक/ कार्यकर्ते यांनी एक वा अधिक अधिकृत खेळाचा प्रचार व प्रसारासाठी पुरस्कार वर्षातील ३० 
जून रोजी संपणा-या वर्षासह लगतपूर्व १५ वर्षात केलेल्या कामाचे मूल्यमापन खालील तीन प्रकारान्वये 
करण्यात येईल.” या ऐवजी, “क्रीडा संघटक/ कार्यकर्ते यांनी एक वा अधिक अधिकृत खेळाचा प्रचार व 
प्रसारासाठी पुरस्कार वर्षातील ३० जून रोजी संपणा-या वर्षासह लगतपूर्व १० वर्षात केलेल्या कामाचे 
मूल्यमापन खालील तीन प्रकारान्वये करण्यात येईल.” असे वाचावे. 


१०. UBS“ अ-६” संघटक/कार्यकर्ते पुरस्कार नियम २०१७ मधिल नियम क्र. ३ मध्ये पुढील 
नियम समाविष्ट करण्यात येत आहेत: 
नियम क्र.१० - एका विभागामधुन जर दोन किंवा अधिक संघटक/कार्यकर्ते यांना गुणांकनामध्ये 
समान गुण मिळालेले असतील तर अशा वेळी वयाने जेष्ठ असलेल्या व्यक्तीस प्राधान्य दिले 
जाईल. जर वयामध्ये सुध्दा समानता असेल तर अशा वेळी आ, ब) व क) मधील आंतरराष्ट्रीय 
स्पर्धाचे आयोजन करणे, निवडसमिती मधील कामगिरी व क्रीडा विषयक लेखन या तीन बाबी 
मिळून सर्वाधिक गुण प्राप्त करणा-या व्यक्तीस प्राधान्य दिले जाईल. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


११, 


नियम क्र.११ - संघटकाने क्रीडा मंडळ अथवा एकविध खेळ संघटना स्थापन केलेली असेल तर 
त्या मंडळाच्या अथवा एकविध खेळ संघटनेच्या त्यावेळेच्या कागदपत्रांमध्ये (धर्मदाय आयुक्‍त 
यांनी मान्य केलेली घटना किंवा पदाधिकारी यादी मध्ये) संबंधितांचे नांव नमूद केलेले असेल 
तरच गुणांकनासाठी विचार केला जाईल. तसेच पुर्वीचे व चाळू असलेले कागदपत्रे (धर्मदाय 
आयुक्तांचा चेंज रिपोर्टसह) सादर करावेत. 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (संघटक/ कार्यकर्ते) या साठी सुधारित परिशिष्ट अ६.१ते अ 


६.३ प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ-७ मधील नियम ३ बाब क्र.१ जिल्हा क्रीडा पुरस्कारामध्ये 


१२. 
अ) प्रमाणपत्र रुपये २५०/- प्रत्येकी (रु. SA पन्नास फक्त) 
(ब) स्मृतिचिन्ह रुपये १,५००/- प्रत्येकी (र. एक हजार पाचशे फक्त) असे दर निश्चित करण्यात 
येत आहेत. 

१३. परिशिष्ट अ-७ मधिल नियम ६ (तीन) मधील (५ बाब क्र.२ , “ (3) जागतिक अजिक्यपद HIST 


स्पर्धा (सर्व गट), (४ जागतिक चषक क्रीडा स्पर्धा (सर्व गट), (4) आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा (सर्व गट), 
(8) राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धा (सर्व गट)” या ऐवजी 


“ (३) जागतिक अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा (वरीष्ठ गट), (४) जागतिक चषक क्रीडा स्पर्धा (वरीष्ठ 


गट), (4) आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा (वरीष्ठ गट), (६) राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धा (वरीष्ठ गट) असे 
वाचावे. 


परिशिष्ट अ-७ जिल्हा क्रीडा पुरस्कारामधीळ नियम क्र.६ (तीन) मधील मुद्दा क्रमांक ५ येथे 


१४. 
दिव्यांग खेळाडूंसाठी पात्रतेचे निकष, पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार हे खालील प्रमाणे गुणांकन राहील:- 
जिल्हा क्रीडा पुरस्कार दिव्यांग खेळाडूंच्या मूल्यांकनासाठी गुणकोष्टक 
क्रीडा स्पर्धेचा स्तर स्पर्धेतील खेळाडूची कामगिरी 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक तिसरा क्रमांक | सहभाग 
२ ३ Le त 4 & 
ज्यूनि. वल्ड पॅरा अजिक्यपद स्पर्धा थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार 
आशियायी पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा/कनिष्ठ गट) 
कॉमनवेल्थ पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा (कनिष्ठ गट) 
वरिष्ठ परा राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०९ ०८ ०७ ०६ 
कनिष्ठ परा राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा/ वरिष्ठ पॅरा ०८ ०७ ०६ ०५ 
राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


अ. क्रीडा स्पर्धेचा स्तर स्पर्धेतील खेळाडूची कामगिरी 
क्र 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक तिसरा क्रमांक | सहभाग 
४ कनिष्ठ परा राज्य अजिक्यपद स्पर्धा ०७ ०६ ०५ ०४ 
षु कनिष्ठ परावरिष्ठ पेरा जिल्हा अजिक्यपद स्पर्धा , ०६ ०५ ०४ ०३ 


१४. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (संघटक/ कार्यकर्ते) या साठी सुधारित परिशिष्ट अ६.१ ते अ६.३ 


प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 


१५. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०२६१७०४०३२६२१ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra 
ou=School Education and S$} 

stalCode=400032, st=M: 
Shankarrao 0000 
267¢0d4755ce63fa7 0c: 5 


Pawar Baie wa tote iroeee eooe 
( राजेंद्र पवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

८. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 

qo. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१४. अवर सचिव (क्रियुसे-३) 

१५. कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे-१) 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-अ-६.१ 
विकासात्मक कार्य 
अ.क्र. | कार्याचा तपशिल । वर्ष । मैदान/व्यायामशाळा उभारणी | संबंधित संस्थेकडून अर्जदारास अर्जदाराचे संस्था / मंडळ/ | अर्जासोबत य 
केलेल्या संस्थेचे / मंडळाचे / | प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र/ पत्र संघटनेतील पद नमूद करावेव | पुराव्याचा पृष्ठ क्रमांक 
संघटनेचे नांव व पत्ता सोबत जोडले आहे/नाही सोबत पुरावा जोडावा 
La 2 ३| rs | ५ द PW 
* क्रीडांगण तयार 
करणे 
Q । व्यायामशाळा बांधणे 
अ.क्र. | कार्याचा तपशिल । वर्ष खेळ | स्थापना केलेल्या | क्रीडा मंडळाचे | स्थापन केलेल्या मंडळ संबंधित संस्थेकडून अर्जदाराचे । अर्जासोबत 
प्रकार । संस्थेचे / मंडळाचे / नोंदणी किती खेळाडू राष्ट्रीय व अर्जदारस प्राप्त संस्था/  । जोडलेल्या 
संघटनेचे नांव व पत्ता । प्रमाणपत्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेले प्रमाणपत्र/ मंडळ/ पुराव्याचा 
घटना (जुनी व | उल्लेखनीय कामगिरी केलेली | पत्र सोबत जोडले | संघटनेतील पृष्ठ 
चालू व | आहे त्याची सविस्तर माहिती आहे/नाही पद नमूद क्रमांक 
स्थापनेचा सोबत जोडली आहे/नाही करावे व सोबत 
दिनांक पुरावा जोडावा 
1 १_| २ ३ | ४ | 4 नि 1७ ८ ९ | 9 | 
३ | mist मंडळाची 
स्थापना करणे 


(संघटक/कार्यकर्ता यांनी क्रीडा मंडळ अथवा एकविध खेळ संघटना स्थापन केलेली असेल तर त्या मंडळाच्या अथवा एकविध खेळ संघटनेच्या त्यावेळेच्या 
कागदपत्रांमध्ये (धर्मदाय आयुक्‍त यांनी मान्य केलेली घटना किंवा पदाधिकारी यादी मध्ये) संबंधितांचे नांव नमूद केलेले असेल तरच गुणांकनासाठी विचार केला 


जाईल. तसेच पुर्वीचे व चाळू असलेले कागदपत्रे (धर्मदाय आयुक्तांचा चेंज रिपोर्टसह) सादर करावेत.) 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


विकासात्मक कार्य प्रमाणपत्राचा नमुना 


मी श्री./श्रीमती .................................................. ८.१... ८... wile सही करणार या पत्राद्वारे प्रमाणित करुन देतो की, श्री./श्रीमती. 
ताप र या ल ताता यांनी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (संघटक/कार्यकर्ते, जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज केलेला 
असून त्यांनी आमच्या संस्थेच्या मैदानामध्ये/जागेमध्ये ............................. या खेळाची क्रीडांगणे तयार करण्यास/व्यायामझाळा बांधणेस / क्रीडा मंडळाची स्थापना 
करणेस मोलाचे सहकार्य कामगिरी केळे आहे. सदरचे क्रीडांगण/ व्यायामशाळा/क्रीडा मंडळ सदय:स्थितीत कार्यरत आहे. श्री./श्रीमती 
पवर त तत त कती, यांच्या सहकार्यामुळेच व त्यांनी केलेल्या ................................... मदतीमुळेच क्रीडांगण/व्यायामशाळा/क्रीडा 


मंडळ चाळू MSS आहे. HA प्रकारचे प्रमाणपत्र मी यापुर्वी कुणालाही दिलेले नाही. वरिल सर्व माहिती सत्य असून मी प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देत आहे. यामध्ये जर 
खोटी माहिती आढळून आल्यास माझेवर कायदेशीर कार्यवाही होईल याची मला जाणीव आहे. 


दिनांक - संस्था प्रमुखाची स्वाक्षरी - 
ठिकाण - संस्था प्रमुखाचे संपुर्ण नांव - 


जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी दयावयाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना 


उपरोक्त संस्था प्रमुखांनी दिलेल्या विकासात्मक कार्य प्रमाणपत्राबाबत मी स्वत: प्रत्यक्ष पाहणी व पडताळणी केलेली असून श्री. / श्रीमती 
बदन RT MONA की यांनी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (संघटक/कार्यकर्ते), जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज केळेला असून त्यांनी 


कोत तयात हम री की या संस्थेच्या मैदानामध्ये/जागेमध्ये ............................. या खेळाची क्रीडांगणे तयार 
करण्यास/व्यायामशाळा बांधणेस / क्रीडा मंडळाची स्थापना करणेस मोलाचे सहकार्य केलेले असल्याचे दिसून आलेले आहे. सदरचे क्रीडांगण/ व्यायामशाळा/क्रीडा 
मंडळ सदय:स्थितीत कार्यरत आहे. श्री./श्रीमती .......................................................... यांच्या सहकार्यामुळेच व त्यांनी केलेल्या ................................... 


मदतीमुळेच क्रीडांगण/ व्यायामशाळा/क्रीडा मंडळ चालू झालेले आहे. व सद्य:स्थितीत चाळू असल्याची खात्री केलेली आहे. 


दिनांक - जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांची स्वाक्षरी - 
ठिकाण - शिक्का 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-अ-६.२ 
संघटनात्मक कार्य 
अ. | कार्याचा तपशिल स्पर्धा खेळ | स्पर्धेचा स्पर्धा अर्जदाराचे स्पर्धा | अर्जदारास प्राप्त स्पर्धेमध्ये अन्य माहिती, | अर्जासोबत 
क्र. आयोजनाचे | प्रकार | कालावधी | आयोजनाचे ' आयोजन समिती | झालेले स्पर्धा सहभागी कागदपत्रे जोडलेल्या 
वर्ष स्थळ मधील आयोजन झालेल्या असल्यास ती । पुराव्याचा 
(मैदानाचे / पद व त्याचे । समितीचे पत्र/ खेळाडूंची स्वतंत्रपणे पुरावे पृष्ठ 
संस्थेचे नांव व | पुरावे सोबत । प्रमाणपत्र सोबत | संख्या व त्याचे | म्हणून जोडले क्रमांक 
पत्ता) जोडावे जोडले पुरावे सोबत आहे/नाही 
आहे/नाही जोडले 
आहे/नाही 

Es 2 3 | 8 | षु & FO ८ ९ pO |. aa) 
| अधिकृत खेळाच्या 

क्रीडा स्पर्धा 

भरविणे. 

जिल्हास्तर 

विभागीय स्तर 

राज्यस्तर 

आंतरविद्यापीठ 

स्तर 

राष्ट्रीय स्तर 

आंतरराष्ट्रीय स्तर 

क्रीडा प्रशिक्षण 
2. | शिबीराचे आयोजन 

करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


अ. कार्याचा तपशिल स्पर्धा | खेळ । स्पर्धेचा | स्पर्धेचे स्थळ अर्जदाराची स्पर्धेचा स्तर अर्जदारास प्राप्त । अर्जासो 
क्र. आयोजनाचे | प्रकार | कालावधी । (मैदानाचे स्पर्धामधील (जिल्हास्तर / झालेले स्पर्धा बत 
वर्ष /संस्थेचे नांव | नियुक्ती व त्याचे राज्यस्तर/ आयोजन समितीचे | जोडले 
व पत्ता) पुरावे सोबत राष्ट्रीयस्तर/ पत्र/ प्रमाणपत्र ल्या 
जोडले आहे/नाही । आंतरराष्ट्रीयस्तर)| । जोडले आहे/नाही | पुराव्या 
चा पृष्ठ 
क्रमांक 
a 2 3 EA षु ६ 1 | ८ ९ |. १०_ | 
3 | राज्य / राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय 
अजिंक्यपद स्पर्धांच्या निवड 
समितीचे सदस्य/ पंच/ सरपंच/ 
सामानाधिकारी/  वेळाधिकारी/ 
गुणलेखक व व्यवस्थापक म्हणून 
केलेली कामगिरी 
अ. कार्याचा तपशिल प्रायोजकत्व क्रीडा क्रीडा । क्रीडा सुविधा उपलब्ध | आर्थीक सहाय्य इतर 
क्र. मिळवून देणे | साहित्य देणे | गणवेष देणे करुन देणे करणे 
a 2 3 | 8 4 & | 8 ८ 
४ | खेळाडू संख्या 


या बाबत खालील नमुद केलेल्या विहीत नमुन्यातील खेळाडूचे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


खेळाडूच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना 
मी राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू असून ............................. या खेळामध्ये खालील नमूद राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये 
सहभाग/प्राविण्य प्राप्त केळे आहे. 
अ.क्र स्पर्धेचे नांव वर्ष आयोजन संघटना प्राविण्य/सहभाग 

Ea 
2 
3 
४ 
षु 
& 
७ 
वर नमूद स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन संपादन केलेले यश हे मला श्री./श्रीमती .......................................................... यांच्या सहकार्यामुळेच 


व त्यांनी केलेल्या प्रायोजकत्व मिळवून देणे,/क्रीडा साहित्य देणे/क्रीडा गणवेश देणे/क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देणे/आर्थिक सहाय्यक करणे/इ. 
मदतीमुळेच प्राप्त झालेले आहे. अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मी यापुर्वी कुणालाही दिलेले नाही. वरिल सर्व माहिती मान्य असून मी प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देत 
आहे. सदर माहिती खोटी असल्याचे आढळून आल्यास मी कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र होईल याची मला जाणीव आहे. 


दिनांक - खेळाडूची स्वाक्षरी - 
ठिकाण - खेळाडूचे संपुर्ण नांव - 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-अ-६.३ 
क्रीडा प्रचार व प्रसार 
अ. | कार्याचा वर्ष | विषय | कालावधी | स्थळ (मैदानाचे । खेळ | जिल्हा / राज्य/ लाभार्थी सहभागी अर्जदारास अर्जासोबत 
क्र. | तपशिल संस्थेचे नांव व | प्रकार । राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय संख्या आयोजकांकडून प्राप्त | जोडलेल्या 
पत्ता) स्तर झालेले पत्र/ प्रमाणपत्र | पुराव्याचा 
पुरावा म्हणून जोडले | पृष्ठ क्रमांक 
आहे/नाही 
[= 2 3 | 8 | 4 & 1७ | ८ ९ 1१ | ११ | 
|. चर्चासत्र 
आयोजन 
करणे 
2 | परिसंवाद 
आयोजन 
करणे 
३ । प्रात्यक्षिके 
अ. | कार्याचा तपशिळ | वर्ष | पुस्तकाचे | प्रकाशनाचे | प्रकाहना | खेळ जिल्हा | प्रकाशकाचे पत्र/ | अर्जासोबत जोडलेल्या 
क्र. नाव दिनांक चे नांव | प्रकार प्रमाणपत्र पुराव्याचा पृष्ठ क्रमांक 
ca २ ३ | ४ | पु a | © | ८ ९ az | 
४ | पुस्तक प्रकाशन 
५ | मासिक 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


अ.क्र कार्याचा तपशिल वर्ष बातमी प्रसिध्द झालेल्या विषय वृत्तपत्रातील बातमी जिल्हा | अर्जासोबत 
वृत्तपत्राचे नाव व दिनांक जोडलेल्या 
पुराव्याचा 
पृष्ठ क्रमांक 
[ae | 2 3 PB ५ & शिक ८ 
६ । वर्तमानपत्रे 
अ.क्र कार्याचा तपशिल वर्ष आकाडावाणीवरुन बातमी विषय आकाडावाणीचे पत्र जिल्हा | अर्जासोबत 
प्रसारणाचा दिनांक व वेळ जोडलेल्या 
पुराव्याचा 
पृष्ठ क्रमांक 
4 2 = | —— 3. -—— मत द | © |  ¢ 
७ | आकाठावाणी 
अ.क्र कार्याचा तपशिल वर्ष दूरदर्शनवरुन बातमी विषय दूरदर्शनचे पत्र जिल्हा | अर्जासोबत 
प्रसारणाचा दिनांक व वेळ जोडलेल्या 
पुराव्याचा 
पृष्ठ क्रमांक 
|. “1.५ २ ३ a: Se 4 द शिया ८ 
८ | दूरदर्शन 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः BY २०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयुसे-२ 


अ.क्र कार्याचा तपशिल वर्ष चॅनलवरुन बातमी विषय चॅनेलचे नांव व पत्र जिल्हा अर्जासोबत 
प्रसारणाचा दिनांक व वेळ जोडलेल्या 
पुराव्याचा पृष्ठ 
क्रमांक 
fa «| २ ३ PB षु & | 6 | é 
९ इतर चॅनेल्स 
१. ; 
२. 
३. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


